महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 
मधील “सह संचालक, आरोग्य सेवा” या 
पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती नियमित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-१११०/प्र.क्र.५१२/सेवा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल इमारत १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक : १३ एप्रिल, २०२२ 


वाचा - १. शासन निर्णय, सा. आ. विभाग क्र.पदोन्न-१११०/प्र.क्र.५१२/सेवा-२, दि.२३.०९.२०११. 
२. शासन निर्णय, सा. आ. विभाग क्र. पदोन्न-१११०/प्र.क्र.५१२/सेवा-२, दि.२९.०९.२०११. 
३. शासन निर्णय, सा. प्र. विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्यासन १२ , दि.०१.०८.२०१९. 


शासन Seat :- 

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील खालील उप संचालक, आरोग्य सेवा 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सह संचालक, आरोग्य सेवा संवर्गातील पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्‍त पदावर 
संदर्भाधीन दि.२३.०९.२०११ व दि.२९.०९.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली आहे. 
सदर पदोन्नती या आदेशान्वये नियमित करण्यात येत असून, खालील तक्त्यातील नमूद अधिकाऱ्यांना स्तंभ ६ 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सह संचालक, आरोग्य सेवा या पदावरील नियमित पदोन्नतीचा दिनांक देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव ज्ये. क्र. प्रवर्ग पदोन्नतीचा । नियमित पदोन्नतीचा 
प्रवर्ग दिनांक 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) 

|... वक | डॉ. गो. सि. Fae ४ अ.जा. अ.जा. दि.२३.०९.२०११ 

२. | डॉ. श्रीमती) अर्चना पाटील 4 भ.ज.ड. खुला दि.२३.०९.२०११ 

३. | डॉ. सतिश a. पवार ७ वि.जा.अ. खुला दि.२३.०९.२०११ 

डा. उ. ह. गावंडे ८ इ.मा.व. खुला दि.२३.०९.२०११ 

५. ।डा.वि. दे. खानंदे | do | अ.ज. अ.ज. दि.२३.०९.२०११ 
२. महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील सह संचालक, आरोग्य सेवा संवर्गातील आरक्षित 


बिंदुवर संदर्भाधीन दि.२३.०९.२०११ व दि.२९.०९.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या तदर्थ 
पदोन्नत्या विहोष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन 
राहून आरक्षित बिदुवर नियमित करण्यात येत आहेत. 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्न-१११०/प्र.क्र.५१२/सेवा-२ 


> तसेच, वरील dears अधिकाऱ्यांना सह संचालक, आरोग्य सेवा संवर्गातील पदावर देण्यात 
आलेला नियमित पदोन्नतीचा दिनांक हा मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशोष अनुमती याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


४. सदरहू आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५८/२०२१/तेरा 
दि.९.८.२०२१, अनौपचारिक संदर्भ क्र.६३/२०२२/१६-ब(सी) दि.३०.०३.२०२२ व अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.३५८/२०२२/ कार्या.१२ दि.०४.०४.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


ष्‌. सदर शासन SST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४१३१२५०४१४६१७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Chandrakant = 


(चंद्रकांत ह. वडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा (१), मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे. 
४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.) मुंबई 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 
८. मा. मंत्री (आरोग्य)/मा. राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
९. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१२, मंत्रालय, मुंबई 
१०.अपर मुख्य सचिव (सा.आ.वि) यांचे स्विय सहायक 
११.सर्व संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे मार्फत) 
१२.निवडनस्ती सेवा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


